RNI No. MAHBIL/ 2012/ 46121 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग दोन 


वर्ष ५ , अंक २६ ] 


गुरुवार , जुलै ४ , २०१ ९ / आषाढ १३, शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये १२.०० 


असाधारण क्रमांक ४२ 
प्राधिकृत प्रकाशन 


मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण 


नोटीस 


क्रमांक टीसीपी ( पी -१)/बीबीआरएस/संकीर्ण/६.३३६/७०७/२०१९ 

[ महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ च्या कलम ३७( १ ) अन्वये ] 
ज्याअर्थी, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अधिनियम, १९ ७४ अनुसार कलम ३ अन्वये स्थापन झालेल्या मुंबई महानगर प्रदेश 
विकास प्राधिकरणाची ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त प्राधिकरण ” असा करण्यात आला आहे ) बॅकबेरिक्लमेशन स्कीम मधील ब्लॉक ३ ते ६ या 
अधिसूचित क्षेत्रासाठी ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ बीबीआरएस ” असा करण्यात आला आहे) विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून महाराष्ट्र शासनाच्या 
नगरविकास विभागाच्या अधिसूचना क्र . बीबीआर/ १०८२/सीआर/ ४०/ १६८७ / नवि ., दिनांक १५ जून १९ ८३ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक व 
नगररचना अधिनियम, १ ९ ६६ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे ) च्या कलम ४०( १) ( सी ) अन्वये नेमणूक 
केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने उक्त अधिनियमाचा कलम ४०( ३ ) ( डी ) अनुसार शासनास प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून 
नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक बीबीआर / १० ९ २/ ६० /सीआर-६ /९ २ / नवि -११, दिनांक ३ जून २००० व दिनांक १७ मार्च २००१ रोजी 
अन्वये वरील क्षेत्राचा विकास आराखडा ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त विकास आराखडा ” असे करण्यात आला आहे ) मान्य करण्यात आला 
होता. 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास आराखड्यामधील भूखंड क्र . ११९ अ व १०५ हे अनुक्रमे शाळा व पार्किंग या प्रयोजनासाठी दाखविले 
आहेत . तसेच उक्त विकास आराखड्यामध्ये सुमारे ३०,००० चौ. मी . क्षेत्राचा भूखंड ( भूखंड क्रमांक १०५ मागील ) हा गार्डन व प्ले ग्राऊंड 
प्रयोजनासाठी दाखविलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, नियोजनाच्या दृष्टीकोनातून सदर परिसरातील पार्किंगची समस्या, वाहतुकीची समस्या इत्यादी लक्षात घेता प्राधिकरणाने 
दिनांक २७ फेबूवारी २०१९ रोजी झालेल्या आपल्या १४७ व्या बैठकीत बॅक रिक्लेमेशन स्कीमच्या मंजूर आराखड्यामध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक व 
नगररचना अधिनियम , १९ ६६ कलम ३७(१ ) अन्यये खालीलप्रमाणे आरक्षणात बदल करण्यासाठी मान्यता दिली आहे 

( १) भूखंड क्र . ११ ९ अ ह्या भूखंडाचे शाळा हे आरक्षण बदलून “ पार्किंग " असे करणे. 
( २) भूखंड क्र . १०५ ह्या भूखंडाचे पार्किंग हे आरक्षण बदलून “ शाळा " असे करणे व 

( ३) प्रस्तावित शाळेसाठी लागणाऱ्या प्ले ग्राऊंडसाठी अंदाजे २,५०० चौ . मी . क्षेत्रफळाचा भूखंड क्र . १०५ च्या जवळच्या बे व्ह्यू 
मरीना गार्डन अंदाजे ३०,००० चौ .मी. ह्या भूखंडामधून विभाजित करून शाळेसाठी लागणाऱ्या प्ले ग्राऊंडसाठी आरक्षित करणे . 


(१ ) 


भाग दोन - ४२-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , जुलै ४, २०१९ / आषाढ १३, शके १९ ४१ 


ज्याअर्थी आता, प्राधिकरणाने प्रस्तावित आरक्षणात बदलाबाबत जनतेकडून सूचना व / वा आक्षेप मागविण्यासाठी ही नोटीस प्रसिद्ध करण्यास 
महानगर आयुक्तांना प्राधिकृत केले आहे ; 

त्याअर्थी आता, प्राधिकरण याद्वारे, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ मधील तरतुदीन्वयेबॅकबे रिक्लमेशन स्कीम मंजूर नियोजन प्रस्तावांमध्ये 
वरीलप्रमाणे आरक्षणात बदलाबाबत जनतेकडून सूचना आणि /किंवा आक्षेप मागवण्यासाठी ही नोटीस प्रसिद्ध करण्यात येत आहे ; 

ही नोटीस प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून एक महिन्याचा आत अशा सूचना आणि /किंवा आक्षेप लेखी स्वरुपात प्रमुख, नगर व क्षेत्र नियोजन 
विभाग, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, नवीन प्रशासकीय इमारत , प्लॉट क्र . आर -५ , आर-६ व आर-१२ ई -ब्लॉक , वांद्रे-कुर्ला संकुल , 
वांद्रे ( पूर्व), मुंबई ४०० ०५१ यांना लेखी कळविण्यात याव्यात. प्रस्तावित आरक्षणात बदल दर्शविणारा भाग नकाशा, प्रमुख, नगर व क्षेत्र नियोजन 
विभाग यांच्या प्राधिकरणातील कार्यालयामध्ये सर्व कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळात पाहणीसाठी उपलब्ध आहे . 

उक्त फेरबदल दर्शवणारा नकाशा व नोटीस प्राधिकरणाच्या https://mmrda.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 
आहे . 


मुंबई, 
दिनांक ३ जुलै २०१ ९. 


आर. ए . राजीव , 
महानगर आयुक्त . 


m 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, जुलै ४, २०१९/ आषाढ १३, शके १९ ४१ 


MUMBAI METROPOLITAN REGION DEVELOPMENT AUTHORITY 


Notice 


No. TCP (P - 1)/BBRS/Misc./6.336/707/2019 
(U /S . 37 ( 1) OF MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING Act, 1966 ) 
Whereas, the Government of Maharashtra (hereinafter referred to as “GOM ") has appointed the 
“Mumbai Metropolitan Region Development Authority (hereinafter referred to as “the Authority") established 
under the section 3 of the MumbaiMetropolitan Region Development Authority Act, 1974 , to be the Special 
Planning Authority for the area comprising Block III to VI ofthe Back Bay Reclamation Scheme (hereinafter 
referred to as “BBRS” ) vide Urban Development Department Notification No. BBR / 1082/CR - 140 / 1687 / 
UD , dated 15th June 1983 promulgated in exercise of its powers conferred by section 40 ( 1) (c) of the 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as “ the said Act”) ; 

And whereas , in exercise of its powers under Section 40 ( 3) ( d ) of the said Act, the GOM , by its 
Urban Development s Notification No. BBR / 1092/60/CR -6 / 92/UD - 11, dated 3rd June 2000 and dated 
17th March 2001 has sanctioned the Development Plan of BBRS (herein referred to as the “ said Plan ") 
submitted by the Authority ; 

And whereas, the Plot No. 119 A and " 105 is shown for “ School” and “Parking " respectively in the 
said Development Plan and the plot approx . 30,000 sq . m .behind the plot No. 105 is shown as “Garden 
and Play Ground" in the said Development Plan ; 

And whereas , due to parking problems and heavy traffic in the said area , from planning point of view , 
the Authority in its 147th meeting held on 27th February 2019 has resolved to modify the reservations as 
stated below in the sanctioned Development Plan of Back Bay Reclamation Scheme under section 37 ( 1) 
of the Maharashtra Regional and town Planning Act, 1966 — 

(1) To change the reservation of plot no . 119 A from School to ‘Parking , 
( ii) To change the reservation ofplot no. 105 from Parking to School , 

(iii) To carve out the required play ground plot of approx . 2,500 sq . m . for the proposed School 
on plot No. 105 from the adjoining Bay View Marina Garden admeasuring approx . 30,000 sq.m. 

And whereas, for the above proposed change of reservation purpose , Authority has authorised the 
Metropolitan Commissioner to publish this notice inviting suggestions and lor objections from public ; 

Now , therefore this notice is hereby published under section 37 of the said Act for inviting suggestion 
and objections from public for the said modification ; 

These suggestions and/or objections should be communicated in writing ,within one month from the 
date of publication of this notice in the Maharashtra Government Gazette , to the Chief, Town and Country 
Planning Division , Mumbai Metropoiitan Region Development Authority (MMRDA), New MMRDA Office 
Building, Plot Nos . R -5 , R -6 and R - 12 , E , block , Bandra -Kurla Complex , Bandra (East), Mumbai 400 051. 
The part plan showing the proposed modification is available for inspection of the public in the office of the 
Chief, Town and Country Planning Division , on all working days during office hours . 

The Notice and part plan of the Sanctioned Development Plan showing the said modification is also 
available on MMRDA s website at https://mmrda.maharashtra.gov.in . 


Mumbai, 
dated the 3rd July 2019 . 


R. A. RAJEEV , 
Metropolitan Commissioner. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : DIRECTOR , DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


